Lee A ऑक्सिजन प्लांट सुरु 
करण्यासाठी 81121 प्राधिकरणास 
रक्‍कम वितरीत करणेबाबत. 


जड शासन 
महसूल व वन विभाग 
आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन 
शासन निर्णय क्र.आव्यप्र-२०२१/प्र.क्र.१०२ आ/आव्यप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दि. १८ जानेवारी, २०२३ 
वाचा:- १) शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०२०/प्र.क्र.१०२-आ/आव्यप्र-१. 
दि. ०५ ऑक्टोबर, 2022, 
२) शासन निर्णय क्र.आव्यप्र-२०२०/प्र.क्र.१०२-आ/आव्यप्र-१ 
दि. २५ फेब्रुवारी, २०२२. 
3) शासन निर्णय क्र.आव्यप्र-२०२०/प्र.क्र.१०२-आ/आव्यप्र-१ 
दि. २३मे, २०२२. 
४) शासन निर्णय क्र.आव्यप्र-२०२०/प्र.क्र.१०२-आ/आव्यप्र-१ 
दि. ७ सप्टेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना: 


दि. १५ जुन, २०२१ रोजी झालेल्या राज्य कार्यकारी समितीच्या बैठकीत, राज्यातील गंभोर 
पारास्थताचा ववचार करुन केंद्र शासनाच्या प्राधिकरणाकडून ऑक्सिजन प्लांट लावण्यासाठी खरेदी प्रक्रिया 
राबावण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्या निर्णयान्वये CSIR यांना प्रकल्प व्यवस्थापक म्हणून नियुक्‍ती 
करण्यात आली व राज्यामध्ये १० ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी भारत हेबी इलेक्ट्रोेकल्स लि. (BHEL) 
साना कळवण्यात आले होते. त्यानूसार या केंद्र शासनाच्या कंपन्यांना दि.१५ जून, २०२१ रोजी कार्यादेश 


दण्यात आलं. 

१० ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी एकूण किंमत रु.९४,९६,२४ ०००( १२.६८ x १८% GST ) 
आह. कायादशात नमूद केल्यानूसार १० ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी BHEL प्राधिकरणास रक्‍कम oe 
हप्त्यात अदा करावयाचा आहे. 


संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये BHEL प्राधिकरणास बँक हमीच्या मोबदल्यात १० प्लांटच्या 
किंमतोच्या ३०% म्हणजे रु. ०३,८०, ४०,०००/- (रु. तीन कोटी ऐंशी लक्ष चाळीस हजार फक्त) व प्रकल्प 
व्यवस्थापक म्हणून CSIR यांना रु. १,१८,०००/- (रु. एक लक्ष अठरा हजार फक्त) वितरीत करण्यात आले 


होते. संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये पहिल्या ऑक्सिजन प्लांटसाठी आगाऊ रक्‍कम (Prior to 


Dispatch) रु. ३८,०४,०००/- (रु. अडतीस लक्ष चार हजार फक्त) तसेच संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये 
पहिल्या व दुसऱया प्लांटचा पुरवठा अनुक्रमे कोल्हापूर ब बुलढाणा येथे केला. तसेच, तिसऱ्या प्लांन्टची KAT 
(Factory Approve Test) झाली असल्याने त्यासाठी एकूण रक्‍कम रु. १,३७,८८,४००/- (रुपये एक कोटी 
सदतीस लक्ष अठ्ठ्याऐंशी हजार चारशे) रक्‍कम अदा केली आहे. आता तिसऱ्या ऑक्सिजन प्लांटचा पुरवठा 
उस्मानाबाद जिल्ह्यात केल्याने तसेच चोथा, पाचवा व सहाव्या प्लांटसाठी FAT ( Factory Approve 


Test) झाल्याने त्यासाठी (F ) च्या हप्त्यानुसार रक्‍कम वितरीत करण्याचा TS 


शासनाच्या विचारधोन आहे. 


actory Approve Test 


शासन निर्णय: 


BHEL प्राधिकरणास दिलेल्या कार्यादेशात नमूद केल्याप्रमाणे १५ ऑक्सिजन प्लांटपैकी तिसऱ्या 
प्लांटचा पुरवठा झाला आहे तसेच चवथा , पाचवा व सहाव्या प्लांटची FAT(Factory Approve Test) 
झाली असल्याने प्राधिकरणाशी झालेल्या कराराच्या अनुषंगाने व कार्यादेशात नमूद केल्यानुसार ATCT 
दुसऱ्या ब तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम अदा करावयाचा असल्याने त्यासाठी होणारी एकूण रक्‍कम 
रु. १.६४,०४,००० /- (रु. एक कोटी चौसष्ट लक्ष चार हजार फक्त) वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


| अक्र. | प्लांटचा टप्पा देय रक्‍कम 
१ । तिसरा हप्ता - उस्मानाबाद येथे पुरवठा केल्याने ४९,९२,०००/- (जीएसटी सह) 
२ ।दुसरा हप्ता - चवथा, पाचवा व सहाव्या १,१४,१२,००० /- 
प्लांन्टसाठी 
एकूण - १,६४,०४,००० /- 


उपरोक्‍त निधी आहरित करण्यासाठी श्री. अर्जुन पालव, लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग आणि 
श्री. संजय धारुरकर, वित्तीय सल्लागार तथा उप सचिव यांना अनुक्रमे आहरण व संवितरण अधिकारी आणि 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

या कामी होणारा खर्च मागणी क्र. सी-६ २२४५, नैसर्गीक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य, coo 
इतर खर्च, (९१)(०२) कोविड १९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यावरील खर्च लेखाशिर्ष (२२४५ ४१४१) ३१ - सहायक 
अनुदाने या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त तरतुदीतून करण्यात येईल. सदर शासन 
निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०११८१०१८२३२४१९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, _- 
ail 
( ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१) उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२) महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


peeemenmnnmnmmnmnimmnieaiatiiiciiiie Goer c 


